एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठाच्या जुहू 
आवारातील वसतिगृह इमारतीची सरंचनात्मक 
दुरुस्ती तथा नुतनीकरण करणाच्या कामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बांधका-२०२१/प्र.क्र.१७/विशि-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- १ कुलसचिव, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई यांचे दि.२८.०६.२०२२ 
रोजीचे पत्र. 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.२०.०९.२०१९. 
३) शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९. 
४) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे दि.२८.०६.२०२२ व 
दि.२७.०९.२०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्रामध्ये महिलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी १९१६ 
मध्ये श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाची (देशातीळ पहिले महिला विद्यापीठ) स्थापना केली. 
या विद्यापीठाच्या माध्यमातून महिलांसाठी वेगवेगळ्या विद्याशाखा सुरु करुन महिलांना उच्च शिक्षण देण्यास 
सुरुवात केली. आज विद्यापीठाची संलग्नित महाविद्यालये महाराष्ट्रासह इतर सात राज्यांत TASS आहेत. 
पदवी व पदव्युत्तर पातळीवरील ४८,००० विद्यार्थिनी, एकंदर २०० अभ्यासक्रम, ९ विद्याशाखा असा या विद्यापीठाचा 
व्याप पाहिला तरी स्त्रीशिक्षणाच्या कार्याची व्याप्ती लक्षात येऊ शकेल. श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला 
विद्यापीठाला ०५ जुले, २०१६ रोजी Goo वर्षे पूर्ण झालेले आहेत. सन १९१६ पासून कोट्यवधी महिलांना सुशिक्षित 
आणि उच्च शिक्षित करण्याचे काम या विद्यापीठातून होत आहे. श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला 
विद्यापीठातील जुहू आवारातील वसतिगृह इमारत जुनी झाली असून, निवासाकरीता विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत 
असल्यामुळे, सदर वसतिगृहाची संरचनात्मक दुरुस्ती तथा नुतनीकरण करणे आवश्‍यक असल्याने, सदर 
संरचनात्मक दुरुस्ती तथा नुतनीकरण करण्याकरीता येणाऱ्या खर्चासाठी रु.५.८४ कोटी किमतीचे अंदाजपत्रक व 
नकाशे मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचेकडून तांत्रिक सहमती घेऊन संदर्भ क्र.१ 
येथील पत्रान्वये शासन मान्यतेस्तव सादर केले आहे. 

सदर वसतिगृह इमारतीची संरचनात्मक दुरुस्ती तथा नुतनीकरण करणाच्या कामाची किंमत रु.१५ 
कोटीच्या मर्यादित असल्याने संदर्भाधिन क्र.२ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या 
अधिकारानुसार एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठाच्या जुहू आवारातील वसतिगृहाचे संरचनात्मक दुरुस्ती तथा 
नुतनीकरण करण्याकरिता मुख्य अभियंता, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये तांत्रिक सहमती दिल्यानुसार 
रु.५८४.०० लक्ष किंमतीचे अंदाजपत्रकास (Recapitulation Sheet) प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठाच्या जुहू आवारातील वसतिगृहाच्या सरंचनात्मक दुरुस्ती तथा 
नुतनीकरण करण्याकरिता तक्ता "अ" मध्ये नमूद केलेल्या रु.५८४.०० लक्ष इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास 
(Recapitulation Sheet) FI अभियंता, मुंबई यांनी सहमती दर्शविल्यानुसार खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बांधका-२०२१/प्र.क्र.१७/विशि-२ 


२ 


hs 


या प्रकल्पाच्या नुतनीकरण कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग ही कार्यान्वयीन यंत्रणा असेल व 
सदरहू काम ठेव अंशदान तत्त्वावर करण्यात येईल. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम हाती 
घ्यावे. 

प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच महानगरपालिका 
व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी 

तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबीच्या दराकरिता शासन परिपत्रक क्रमांक.२०१७/प्र.क्र.११/ 
नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

प्रस्तावातील Galan संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करून उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 
प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य नियोजन करून 
सदर कामे पूर्ण करावीत. 

इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करून द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने विशेष 
दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


या कामासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.डब्ल्यू-२, मुख्य लेखाशीर्ष २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, ०३- 


विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, १०२-विद्यापीठांना सहाय्य, (००) (३२) श्रीमती नाथीबाई दामोधर ठाकरसी विद्यापीठ 
मुंबई यांचा विकास (२२०२। ५८६), ३१ अनुदाने" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 

न 
दि.२०.०९.२०१९ तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/ 
इमा-२, दि.२५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहेत. 


8. 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१८१५२४०९४४०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


gitally signed by AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 


IMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND. 


GOVERN 
AJ | T M A D H U KA R RA O TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
145560947 9b6c7F30e7F 1 f9a8360c018600a542859e8Fe2 
334 


6, 005131000९-40003: 


a Sh 
BAW | KA R ial Number=99EB928028DF7 1 EBDFCD2898E209D499192AD389 
9261FEAD42F7D38A3141 AB69, cn=AJIT MADHUKARRAO 


BAWISKAR 
Date: 2022.10.18 15:25:54 +05'30' 


(अ. म. बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
) मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बांधका-२०२१/प्र.क्र.१७/विशि-२ 


४) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कुलगुरु, एस.एन.डी.टी.विद्यापीठ, मुंबई. 


) 
) 
) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 
) 


SM 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षण) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
सह संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०) कुलसचिव, एस.एन.डी.टी.विद्यापीठ, मुंबई. 
99) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२) नियोजन विभाग, (का-१४७१) मंत्रालय, मुंबई. 
१३) वित्त विभाग, (व्यय-५) (अर्थसंकल्प-३/८/१२) मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


won 


१४) १४ उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) अवर सचिव (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) निवड नस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


